महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि १२१८/(प्र.क्र.५७/२०१८)/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ मार्च, २०१९ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. seat क्र.प्रतिनि १२१८/(प्र.क्र.५७/२०१८)/का.१४ दि.२५ मे, २०१८ 


आदेशा 
श्रीमती रोहीणी जाधव, अवर सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांची राज्य माहिती आयोग, 
नागपूर खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीकरिता संदर्भाधिन आदेशान्वये 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर मुदत दि.३१.०५.२०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. आताया आदेशान्वये श्रीमती रोहीणी जाधव, अवर सचिव यांच्या राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ 
या कार्यालयातील “ उप सचिव ” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.०६.२०१९ पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच 
दि.३१.०५.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२८१७२८०९७२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao 


०0९. , st=Mal ra, 
.5,4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled41ada8a72725a47b 


Gurav ०० 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
४. अ.मु.स./ प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई, 

५. सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 

६. सह सचिव / उप सचिव (कार्या.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

८. श्रीमती रोहीणी जाधव, उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ 

निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


we) 


